मागणी क्र.डी-५ मुख्य लेखाशीर्ष २४०४ 
“२६-जाहिरात, विक्री व प्रसिध्दी” या 
शीर्षाखाली सन २०२१-२२ साठी 
अर्थसंकल्पीत निधी वितरित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : दुवियो-१४२१/प्र.क्र.१३०/पदुम-९ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ जुले, २०२१. 


संदर्भ :- आदुवि-२१ (ड)आरे ब्रॅण्ड/निविदा/जाहिरात/२०२०/टि-०५/२५१८, 
दिनांक-३१/०५/२०२१. 
ज्ञापन : 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र.डी-५, मुख्यळेखाशिर्ष "२४०४ दुग्धव्यवसाय विकास 
(अनिवार्य/दत्तमत) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, (२४०४००२७,योजनेत्तर दत्तमत, २६-जाहिरात,विक्री व प्रसिध्दी." 
याखालील उपलेखाशिर्षांतर्गत मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून त्याच मुख्यलेखाशिर्षाखाली इतर उपलेखाशिर्षांतर्गत 
उद्दिष्टाकरिता खालील प्रमाणे नमूद अटी व शर्तीनुसार निधी वितरित करण्यास शासन मंजूरी देत आहे.:- 


(रुपये हजारात) 
मुख्य उद्दिष्ट मंजूर वितरीत अर्थसंकल्पिय तरतूद 
लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय 
तरतूद 
आयुक्त, दुग्धव्यवसाय | २६-जाहिरात,विक्रोव | ३८०.०० ७६.०० 
विकास, (२४०४००२७ | प्रसिध्दी. 
2. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी वित्त विभागाच्या 


दिनांक २४.०६.२०२० रोजीच्या परिपत्रकामधील परिच्छेद क्र.४ ते १३ व त्या सोबतच्या परिशिष्टामधील मार्गदर्शक 
सुचनांचे कोटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३३७/२०२१,व्यय-२, दि.०५/०७/२०२१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"//.॥8॥8॥/89॥1॥॥9.90९.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असुन त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०७२३१२२२१८०९०१ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


UJWAL 
BHALCHANDRA SALVI द: 


(उज्ज्वल साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई 


प्रत- १) महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता)मुंबई-१ 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी,बांद्रा,मुंबई 
३) निवड नस्ती/पदुम-९. 


